वितरीत कर्जानुसार वसुली हप्ते सुधारित 


करण्याबाबत. 


प्रभातसरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
(म.),शरणापूर ता.जि. औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/सुधारित/१८-स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१८. 


. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/पहिला/१८-स, दिनांक ०२.०१.२००८ 

. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/दुसरा/१८-स, दिनांक २१.०३.२००९ 

. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/दुसरा(२)/१८-स, दिनांक २९.१०.२००९ 
. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/तिसरा /१८-स, दिनांक ३०.०३.२०१० 

. शा.नि.क्रमांक - एचएसजी १०१०/प्र.क्र.३८/१८-स, दिनांक २०.०९.२०१० 

. शा.प.क्रमांक- संकीर्ण २०११/प्र.क्र. ७२/१८-स, दिनांक १५.०९.२०११ 

. शा.नि.क्रमांक - एचएसजी १०१०/प्र.क्र.३८/१८-स, दिनांक १४.०८.२०१२ 

. शा.नि.क्रमांक - संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.७२/१८-स, दिनांक २८.०८.२०१२ 

१०. संस्थेचा प्रस्ताव दिनांक १.०३.२०१८ 


“0 (२ ७ - 0८ “७ A -O 


प्रस्तावना - 


प्रभात सरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेच्या एकूण ४९ 
सभासदांच्या गृहनिर्माण कर्जप्रस्तावास दिनांक ०२.०१.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. संस्थेस आतापर्यंत वितरीत केलेल्या कर्जाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


संदर्भ । सभासद । मंजूर कर्ज वितरीत वितरीत शेरा 
क्र्मां संख्या कर्ज हप्ता रक्‍कम 

क 
ee al 20 ६९०५७५० | पहिला-३०% २०७१७२५ २०/४९ 
२ २०२६२५० | दुसरा-४०% ८१०५०० | ०६/२० 
३ ८ २७२७००० | दुसरा (२-४०% १०९०८०० ०८/१४ 
४ १४ ४७५३२५० | तिसरा -३०% १४२५९७५ १४/१४ 
एकूण २० ६९०५७५० ५३९९००० 


उपरोक्‍त विवरणपत्राप्रमाणे प्रस्तुत संस्थेस मंजूर रुपये ६९,०५,७५०/- कर्जापैकी wat 
रु. ५३,९९,०००/- वितरीत करण्यात आली आहे. म्हणजेच या संस्थेस रु. १५,०६,७५०/- एवढी तरतूद 
वितरीत करणे बाकी आहे. कर्ज मंजूर होवून नऊ वर्षांचा कालावधी लोटल्याने बांधकाम खर्चात ४० ते ५० 
टक्‍क्‍्यापेक्षाही जास्त वाढ झाली आहे. पुरेशा निधीअभावी शासनाने संपूर्ण कर्ज रक्‍कम अद्याप वितरीत न 
केल्यामुळे, संस्थेचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत आहे. बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तसेच घरांच्या वाढीव 
किमतीतील फरक भागविण्यासाठी, सभासदांना इतर वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी 
शासनाने दि. २०.९.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली आहे. संस्थेचे अर्धवट असलेले बांधकाम इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/सुधारित/१८-स 


वित्तिय संस्थेकडून कर्ज घेवून अगर सभासदांकडून वर्गणी जमा करुन पूर्ण करण्याचा निर्णय संस्थेने 
घेतला आहे. शासनाने बांधकाम खर्चात ३० ते ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय दिनांक १४.८.२०१२ 
अन्वये घेतलेला असल्यामुळे याचाही आर्थिक भार सभासदांवर पडणार आहे. सभासदांचे वितरीत कर्ज 
हे मंजूर कर्जापेक्षा कमी असल्यामुळे, सभासदाकडून वितरीत कर्जापेक्षा जास्त रक्‍कम वसूल झाल्यास 
त्या सभासदास जादा वसुलीची रक्‍कम परत करावी लागेल, ही बाब विचारात घेता शासनाकडून निधी 
मिळण्यास उशिर होत असल्यामुळे वितरीत कर्जाप्रमाणे परतफेडीच्या एकूण हप्त्यांच्या संख्येची पुनर्रचना 
व बांधकाम खर्चात झालेल्या vo ते ५० टक्के वाढीमुळे घरांच्या अंदाजित किमतीची पुनर्रचना 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

राज्य शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अर्थसहाय्य या 
योजनेअंतर्गत प्रभात सरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, हारणापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेचा 
आतापर्यंत शासनाकडून कर्ज मंजूर होऊन वितरीत झालेल्या रक्कमेचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे.:- 


सभासद मंजूर कर्ज वितरीत अवितरीत शेरा 
संख्या कर्ज रक्‍कम 
१४ ४७५३२५० ४७५३२५० Le 48/20 
& २१५२५०० ६४५७५० १५०६७५० ६/६ 
एकूण:- २० ६९०५७५० ५३९९००० १५०६७५० 


२. प्रभात सरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेचा वरील प्रस्ताव 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे खालील अटी व STA अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२.१ संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तसेच यामध्ये वेळोवेळी काही सुधारणा 
झाल्यास त्या तरतूदी तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्ट"अ""ब"व"क"मध्ये अटी व शर्ती या प्रस्तावास लागू 
राहतील. 

२.२ संस्थेतील ज्या सभासदांना मंजूर कर्जापेक्षा कमी रक्‍कम वितरीत केलेली आहे, त्या 


सभासदांकडून पुढील आदेश होईपर्यंत वितरीत रकमेचीच वसुली करण्याबाबतची कार्यवाही तसेच 
याबाबतची सुधारीत नोंद सभासदाच्या सेवापुस्तकात घेण्याबाबतची कार्यवाही आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी करावी. कर्जाची तसेच त्यावरील व्याजाची परतफेड व्यवस्थित होते किंवा नाही हे 
पाहण्याची जबाबदारी सभासदांची तसेच संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी/ कार्यालय प्रमुख यांची 
आहे, याची नोंद घ्यावी. ज्या सभासदांच्या वेतनातून अद्याप वसुली सुरु झालेली नाही त्यांच्या वेतनातून 
ती सुरु करण्यात येवून वसुलीची रक्‍कम पुढील लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/सुधारित/१८-स 


६२१६- गृहनिर्माणाकरीता कर्जे, 
८०- सर्वसाधारण, 
८००- इतर कर्जे 
शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कर्जे (६२१६५१५२ ००) 

२.३ अद्याप वसुली सुरु न केलेले तसेच उशिरा वसुली सुरु केलेल्या सभासदांनी त्यांच्या 
कर्जाची थकित रक्कम, त्यावरील व्याजासह (दंडनिय दराने) विभागाच्या वसुली कक्षात (कार्यासन १९-स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, फोर्ट, मुंबई) जमा करावी. 

२.४ संदर्भ क्र.७ येथे नमूद शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ३ नुसार कार्यवाही करुन, संस्थांनी 
त्याबाबतचा अहवाल संस्थेने शासनास सादर करावा. 

२.५ कर्ज मंजूर केल्याच्या आर्थिक वर्षासाठी (२००७-०८) विहित करण्यात आलेला व्याजदर 
या कर्जास लागू असेल. मुद्दलाची वसुली पूर्ण झाल्यानंतर व्याजाची वसुली करण्यात यावी. व्याजाची 
वसुली करताना, पुढील आदेशा होईपर्यंत मुद्दलाच्या वसुली हप्त्यांच्या १ई/४ महिने अथवा सेवेचे शिल्लक 
महिने अथवा ४८ महिने यापैकी कमी असलेल्या मासिक हप्त्यांत करण्यात यावी. 

२.६ या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या वसुली हप्त्यांतील सुधारणेबाबत, संस्थेने 
सर्व सभासदांना व संबंधित सभासदांच्या कार्यालय प्रमुखांना लेखी कळवावे. 

२.७ ज्या सभासदांनी संस्थेस राजीनामा सादर केला आहे, करतीळ किंवा शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.७२/१८-स, दिनांक २८.०८.२०१२ नुसार कार्यवाही करुन संस्थेने सभासदत्व रद्द 
केल्याने सभासदांच्या संबंधित कार्यालयाने कर्जाची वसूली करु नये. अश्या सभासदांचे संस्थेने निधी 
उपलब्ध होताच कर्ज व्याजासह शासनास भरणा करुन, संस्थेने संस्थेसाठी ना-देय प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करावी. 


३. कृषि व सहकार विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एचएसजी १०८०/सीआर २१/८०/१८-सी, 
दिनांक २१.७.१९८० अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान केलेल्या WAAR हे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२७१८५४१६०८०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ashok Shankar Bhujbal 
AS h (0 S h an ka r DN: c=IN, o=Governmeni ‘t Of Maharashtra, ou=CMTD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
‘ 2,5.4.20=d0603fd89ef56 1 bOb05 1d6283b2c 1 Sbb82dcddSeSdfe04798 
B h uJ b a | b8f19ffa9581722, cn=Ashok Shankar Bhujbal 
Date: 2018.03.27 18:59:27 +05'30° 
(अ.शं.भुजबळ) 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
प्रति, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३२/सुधारित/१८-स 


महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी मुंबई 

कक्ष अधिकारी (१९-स) वसुली शाखा सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग. (५ प्रती) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

संचालक विमा संचालनालय मुंबई गृहनिर्माण भवन म्हाडा वांद्रे (पूर्व,मुंबई-४०००५१ 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद. 

कोषागार अधिकारी औरंगाबाद 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद 

सर्व सभासद, प्रभात सरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद 
अध्यक्ष, प्रभात सरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद 
निवडनस्ती (१८-स). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- एचएसजी-2507/प्र.क्र.432/सुधारीत/18-स 


प्रभात सरीता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित शरणापूर, ता.जि. औरंगाबाद 


सभासदाचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पत्ता मंजूर कर्ज | वितरीत कर्ज | शा.नि. दि. |वितरीत कर्जा मासिक हप्त्यांची रक्‍कम 
2.1.08 
प्रमाणे 
परतफेडीच्या । हप्त्यांची 
हप्त्यांची पं 


| 4 | 5 | 6_| 
कडूबाळ चंद्रकांत कदम, सेवक | लि 0 Ba 363000 | 544500 | 345000 | 345000 


7 
13 ____| 
लक्ष्मण Brat काकडे, माळी | IN शासकिय Bars महाविद्यालय, | 363000 | 544500 | 341250 | 341250 शिश 


शेवटचा 


सुमित्रा oes सफाई | प्राचार्य, षवत महाविद्यालय, 544500 315000 
शारदाबाई नारायणराव काब्रळे, सरवंट ae ह ता महानिद्यालय. 544500 108000 
सेय्यद अहमद सैय्यद रहिम, शिपाई | I शासकिय शान विज्ञान महाविद्यालय, 544500 330000 
सोमनाथ pr कनिष्ट | प्राचार्य, 8.) महाविद्यालय, 


मधूकर किसनराव काकडे, 
प्रयोगशाळा परीचर 


कांतीलाल देविचंद लाहेट, 
प्रयोगशाळा परीचर 


रघूनाथ अप्पाराव औताडे, शिपाई 


शेख हफिजोद्यीन हनिफोद्यीन, कनिष्ट 


सुशिला सांडू भारती, प्रयोगशाळा 
सहाय्यक 


कृष्णा शेषराव घोडे, प्रयोगशाळा 
परीचर 


शेख सुलतान शेख सुलेमान, वेटर 


ज्ञानेधर छगनराव गायकवाड, शिपाई 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद 


[4] 


| 5 | 


544500 


360000 


352500 


330000 


360000 


350000 


360000 


337500 


327000 


| 6 | 


360000 


352500 


330000 


108000 


350000 


108000 


337500 


327000 


7 


= 
Ro 
£ 


{ee} 
N 


= 
(ee) 
(o>) 


= 
९9 
ye) 


a 
1२ 


= 
jee) 
1२ 


_________ 355 ____ 
पुडलिंक बारीकराव आहेर, कनिष्ट | प्राचार्य, Ss महाविद्यालय, 363000 544500 | 360000 | 108000) 124 
धनराज विठठल वाघूले, माळी | शासकिय शान विज्ञान महाकिद्यालय, | 363000 | 544500 | 337500 | 337500| 192 
शोभा सांडू खंडागळे, सेविका | TM शासकिय शान विज्ञान महाविद्यालय, | 363000 | 544500 | 352500 | 105750 | 143 


| 5 | 6 | 


लिलाबाई शामराव वाघ, शिपाई | MTP शासकिय शान विज्ञान महाकिद्यालय, | 363000 | 544500 345000 | 345000 
राजू आसाराम te, सेवक | TINE शासकिय शान विज्ञान महाकद्यालय, | 363000 | 544500 | 322500 | 322500 


प्राचार्य, शासकिय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद 


राजेद्र शेषराव चव्हाण, कॅब बॉय 363000 | 544500 | 360000 | 360000 


[9 | 
= 


Digitally signed by Ashok Shankar Bhujbal 


A S h (0 k S h a n a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMTD, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


[8 
124 
192 
143 
192 
136 
192 
k 


2.5.4.20=d0603fd89ef561b0b05 1d6283b2c1 5bb82dcdd5 


Bhujbal SS 
(अ. शं. भुजबळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोदयोग विभाग. 


